उप अधिक्षक, मध्यवर्ती कारागृह या 
संवर्गात सरळसेवेने नियुक्त श्री. पेट्रस 
जोसेफ गायकवाड यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. जेएलई-१२१८/१५०२/प्र.क्र.३९७/तुरुंग-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक: ०६.०२.२०२०. 


= 
I 


१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९.०२.२०१६ 

गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. जेएलई-०२१६/३१८/प्र.क्र.७९/ तुरुंग-१ दि.०८.११.२०१६ 
अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचे पत्र दि.२४.१०.२०१९ 


शासन आदेठा :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये श्री. पेट्रस जोसेफ गायकवाड यांची 
अधिक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-२/उप अधिक्षक, मध्यवर्ती कारागृह या पदावर दोन वर्षाच्या परिविक्षाधिन 
कालावधीकरीता नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पुर्ण झाल्यामुळे श्री. पेट्रस जोसेफ 
गायकवाड यांचा अधिक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग - २ /उप अधिक्षक, मध्यवर्ती कारागृह या पदावरील 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. ३ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 
२. शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्या संदर्भात 
सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये अटी व शर्ती विहीत केल्या आहेत.सदर 
अटी व शर्तीची पुर्तता श्री.पेट्रस जोसेफ गायकवाड यांच्या प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र. ०५ मध्ये नमूद दिनांकास समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चालू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ क्र. ०६ मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


ट्ट 


aN 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव wy परिविक्षाधीन | परिविक्षाधीन | सेवा नियमितपणे 
क्र दिनांक कालावधीतील | कालावधी पुढे चालू 
रजा समाप्तीचा ठेवण्याचा 
दिनांक दिनांक 

१ श्री. पेट्रस जोसेफ | दि.१२.११.२०१६ १५ दि.२६.११.२०१८ | दि.२७.११.२०१८ 

गायकवाड, 
उप अधिक्षक, 
मध्यवर्ती कारागृह 


शासन आदेश क्रमांकः जेएलई-१२१८/१५०२/प्र.क्र.३९७/तुरुंग-१ 


३. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि. २९.०२.२०१६ मधील तरतुदीनुसार श्री. गायकवाड यांची 
पुढील वेतनवाढ मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित कार्यवाही तातडीने करावी. 
४. सदर शासन ses, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/ 
प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९.०२.२०१६ मधील तरतुदीनुसार व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय 
क्र.परिवि/२७१५/प्र.क्र.२०३/ आठ, दि.२५.०८.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
ष्‌. सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२००२०६१६४६०४०३२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ढ ढ itally signed by Rakhi Sachin Ch 
R kh S h Of Maharasht Hom 
ठे l ac in Depart postalCode=400032, st=Maharas! 
2. 2 }6b93 1 2F3F7 3ff523e7a493d6d53d81 9f5c15336ff9 
16ada1 1a287b879985, 


Chavan cesar aN Sn 
(राखी स. चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 


१. अपर मुख्य सचिव (गृह),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

२. अपर मुख्य सचिव (अ.व.सु),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

३. पोलीस महासंचालक (कारागृह) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

४. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 
५. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई 

८. निवडनस्ती-तुरुंग-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


